महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 
२०२३ निधी वितरण .................. 
(सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविअ-३८२३/(प्र.क्र.२४/२०२३)/१७-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २१ एप्रिल, २०२३. 
संदर्भ- 
१) शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांकःअर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३,दि.०६ एप्रिल, २०२१ 


शासन निर्णय- 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२३” (महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम,२०२३) यांच्या अनुसूचीतील 
स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांस विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे 
मा.राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७ म्हणून 
महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४ दिनांक २९ मार्च, २०२३ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले असल्याचे 
संदर्भाधिन दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. 

२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र.व्ही-२ 
,व्ही-६ अंतर्गत वित्त विभागाने मंजूर केल्यानुसार अर्थसंकल्पिय अंदाज सन २०२३-२४ (White Book) श्वेत 
पुस्तकाच्या आधारे प्रशासकीय विभागांना प्राधिकृत केलेल्या उद्दिष्टांअंतर्गत निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. 
३. वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पिय अंदाज 
वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२३-२४ च्या 
प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर २०२३) अखेर आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० %च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय अंदाज वाटप आणि संनियंत्रण 
प्रणालीद्वारे (बीम्स) वितरीत केला जाईल. 

४. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकास अनुसरुन अनिवार्य खर्चाअंतर्गचच्या योजनांसाठी या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र.८ मधील मंजूर तरतूदी स्तंभ क्र.६ मध्ये निर्देशित केलेल्या 
नियंत्रक अधिका-यांकडे टप्प्याटप्प्याने सुपूर्द करण्यात येतील. एप्रिल ते जून २०२३ या पहिल्या तिमाहीसाठी 
२०%,जुले ते सप्टेंबर २०२३ या तिमाहीसाठी २०%, व ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२३ या तिमाहीसाठी ३०% 
याप्रमाणे निधी वितरीत केला जाईल. त्यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींची 
तसेच प्रचलित नियम,अटी व शातींची पुर्तता केल्यांनतर सन २०२३-२४ मधील नउमाहीकरिता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदी ७० BA मर्यादेत विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 

५. सन 2023-28 या वर्षासाठी वितरीत केलेल्या निधीच्या खर्चाचे प्रमाण नियंत्रण अधिका-यांनी योग्यरित्या 
नियोजित करावे. याबाबतचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घ्यावा व वर्षाच्या होवटच्या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च 
होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिनस्त सर्व नियंत्रक व आहरण संवितरण अधिकारी यांनी वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटीच्या अधिन राहून अर्थसंकल्पिय अंदाज वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्यनियमावली,वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद ४ ते १८ येथील मार्गदर्शक सुचना आणि 
त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविअ-३८२३/(प्र.क्र.२४/२०२३)/१७-स 


ना सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२११२०६३९५००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=f6d092691267e078edac2ae3cc 1 bfcdeca4bca6ffsfcd4éa 
cha: Ice, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C3B10586D3884D3239FCDF3FDFD468A90A501B 
4CCA758083258832D5F 17859F8, cn=SEEMA BABAN JADHAV 
Date: 2023.04.21 12:13:42 +05'30' 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद/विधान सभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

२. मा. अ.मु.स. (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

३. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

४. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 
लेखा), मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

६. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. आयुक्‍त (साखर),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. संचालक, (पणन) , पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागूपर. 

१०. आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, APT. 

११. प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई. 

१२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 

१३. सह सचिव (श्री धपाटे) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१४. उप सचिव (श्री शिंगाडे/श्री.खोरगडे /श्री. गायकवाड/श्री खरात/श्री पवार), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१९. उप सचिव, (अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३,व व्यय-२/अर्थोपाय) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२०. उप सचिव (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. सामाजिक न्याय विभाग (वि.घ.यो.) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२२. निवड नस्ती कार्यासन १७-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


a "gy" 
शासन निर्णय क्र.मविअ-३८२३/(प्र.क्र.२४/२०२३)/१७स दि.२९,एप्रिल २०२३चे सोबतचे सहपत्र 


अ, | मागणी 
& 


।१|२| ३ ee [| ५०] 


(रु.हजारात) 


७०टक्केच्या मर्यादेत 
टप्प्याटप्प्याने 
वित्तरीत्त करण्यात 
येणारी तरतूद 


१०७७४८८२ सहा.निबंधक (अर्थ आणि नियोजन) सहकार बगत कता 
आयुक्तालय, महारष्ट्र राज्य, पुणे 
उप सचिव (आस्था)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
२२३५ १७८२ १०१० ७१४.००० 


२ 
सहा.निबंधक (अर्थ आणि नियोजन) सहकार 
आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे 
३३ सहकार आयुक्तालय व निबंधक सहकारी संस्था- भारित २४२५ ००२२ सहा.निबंधक (अर्थ आणि नियोजन) सहकार 
आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे 


सन २०२३-२४ 
अर्थसंकल्पिय 
तरतूद 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी 


ee ee 7” |. “क. - ४१| 


२४२५ ००११ २२३६९०५ १६५८३३,५०० 


५०५०० ३५३५०,००० 


२६५१५७९ १८५६१०५,२३०० 


२१३०८९ १४९१६२.३०० 


२४२५ ००३१ | संचालक (प्रशा) साखर आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे 


विभागीय व जिल्हा प्रशासन 


२४२५ ००६७ सहा.निबंधक (अर्थ आणि नियोजन) सहकार 


आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे 


वसूलीच्या कामाकरिता कर्मचारी बर्ग २४२५ ००८५ 


साखर आयुक्तालयाचे बळकटीकरण २४२५ १०५४ | संचालक (प्रशा) साखर आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय 
विभागीय कर्मचारी वगांचे प्रशिक्षण 


सहकारी उपसा सिंचन योजनांकरिता कर्मचारी वर्ग २४२५ ०६१२ १२२६ 
सम्नर | स्हिबंपक Gd ont be स्मर 


गट पातळीवरील ग्रामीण कारागीर (बलुतेदार) 


सहा.निबंधक (अर्थ आणि नियोजन) सहकार 
आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे 


२८५१ ००२१ आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे ११०६५,६०० 
उप सचिव (आस्था)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 


: he २६८३४१ १८७८३८.७०० 
मंत्रालय,मुंबई, 
उप सचिव (आस्था)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विनागवातंया विक १२५९४५ ८८१६१.५०० 
सहा.निबंधक (अर्थ आणि नियोजन) सहकारी 
आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे 
उप सचिब (आस्था)सहकार,पणन व वस्त्रोद्याग 
७६१० १२३४ _ विभागामंत्रालयामुंबई. १३७० ९५९ 
सहा. ata ¢ a आणणि य 
आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य 


उप सचिव (आस्था)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७६१० १४३३ ; : éto 
, सहानिबंधक (अर्थ आणि नियोजन) सहकार a 
आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुण 


२४२५ ००४९ HEGRE ३९६१७.२०० 
wie एकात्मिक बाजार वृत्त सेवा २४९५ ०३८१ | उपसंचालक (पणन) पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 


३४५१ ०३०४ 


७६१० १२२५ 


पणन , सर्वेक्षण व संशोधन यांकरिता कर्मचारी वर्ग २४२५ ०३९९ पुणे ४६१२,३०० 


RO अवतरतात ee कलीतायकाी 


‘ वस्त्रनिर्माण यांचे सं आयुक्त (वस्त्रोद्योग) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
२५ हातमाग,यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण यांचे संचालनालय २४२५ coke a wate ) राज्य धुम हरा १२५७९६ ८८०५७.२०० 
व्ही-२ नागपूर 
रेशीम संचालनालय २४२५ १३४१ | लेखाधिकारी रेशीम संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य नागपूर २४१६९२ १६९१८४.४०० 


5१09८७-फभग०१0९9२023-2025 महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम- 2023-24\ Anda} 2023-2024 docx 


—_——_—_- —— 6? शंपवण्क्क्थ्थशिशिणिणण7 


Page 1 


we * 


_ Laem eT 


